महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. ८६ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ७ ऑक्टोंबर, २०२१ 


संदर्भ 9) समक्रमांकाचे दिनांक २६.०९.२०१८ रोजीचे आदेश 
२) समक्रमांकाचे दिनांक ०७.०१.२०२० व 98.90.2020 रोजीचे आदेशा 


आदेशा 


श्रीमती स्नेहा र.बोरगे, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या सेवा संदर्भ 
क्र.१ च्या आदेशान्वये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानांतर्गत, राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्ष, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई कार्यालयातील कक्ष 
अधिकारी पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 
२. श्रीमती बोरगे, कक्ष अधिकारी, दिनांक ०४.१०.२०१८ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून संदर्भ क्र.२ 
च्या आदेशान्वये त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. श्रीमती बोरगे, कक्ष अधिकारी यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी दिनांक ०३.१०.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. या आदेशान्वये श्रीमती बोरगे, कक्ष अधिकारी 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक ०३.१०.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१५३३०७४००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan ee ace 
Bhimrao Gurav — वणी 
(ग. भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती स्नेहा र.बोरगे, कक्ष अधिकारी, राज्य Fart व्यवस्थापन कक्ष, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 
प्रत, 
१ सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
२ खसह/उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
३) सह/उप सचिव (योजना ३) ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
४ मुख्यकार्यकारी अधिकारी, राज्य मिहान व्यवस्थापन कक्ष क्र. १०१ व १०२, मोनार्क प्लाझा 


प्लॉट नं.५६, सेक्टर-११, बेलापूर, नवी मुंबई - ४००६१४. 
५ निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


